राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती शिवण्यासाठी 
लागणाऱ्या सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६८/ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३ जानेवारी २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय दि.१३ जानेवारी, २०२२ मधील परिच्छेदक्र.५व ९ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

अ) परिच्छेद क्र.५ मधील पुरवठा कालावधी यामध्ये : 

“ यशस्वी पुरवठादारास ६० दिवसांच्या कालावधीत या सुतळी गाठीचा पुरवठा संबंधित जिल्हा पुरवठा 

कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे”. 
याऐवजी 

“ यशस्वी पुरवठादारास ६० कार्यालयीन दिवसांच्या कालावधीत सुतळी गाठीचा पुरवठा संबंधित जिल्हा 
पुरवठा कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे” 
असे वाचण्यात यावे. 
ब) परिच्छेद क्र. ९ मधील शोवटच्या ओळीतील 

“सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा”. 

याऐवजी 

“सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा”. 
असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२९१८४९००५९०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, HEMANT RAGHUNATH 
WADIKAR 2 
(हेमंत वाडीकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 


(> 
a 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६८/ना.पु. १६ अ 


सर्व विभागीय आयुक्त, 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुकत, कार्यालय 

सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

२२ निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


६) 
) 
) 
) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१६ 
१७ 
१८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
98) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


